सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शुक्रवार , मे २७ , २०२२ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १८५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७ ९ . 

क्रमांक एलपीएल २०२१ / प्र.क्र . ७७ / कार्या- १५. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा 
महा . ४६ ) याच्या कलम २० च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( ब ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना 
याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे पुढील नियम करीत आहेतः 

१. या नियमास महाराष्ट्र लोक आयुक्त ( सेवेच्या शर्ती ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र लोक आयुक्त ( सेवेच्या शर्ती ) नियम , १ ९ ७३ च्या नियम २ च्या उपनियम ( ४ ) नंतर पुढील प्रमाणे नियम 
घालण्यात येत आहे : 

( ५ ) फर्निचर . - लोक आयुक्त यांना पुरविण्यात आलेल्या अधिकृत निवासस्थानासाठी , मोफत फर्निचर ( विद्युत 
उपकरणासह ) याकरिता , उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती नियम , १ ९ ५६ यामध्ये विहित केल्यानुसार रक्कम अनुज्ञेय असेल ” . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . ज . साजणीकर , 
शासनाचे सहसचिव . 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ७० ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


भाग चार - ब - १८५-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २७ , २०२२ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४४ 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 26th May 2022 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA LOKAYUKTA AND UPA - LOKAYUKTAS ACT , 1971 . 

No LPL . 2021 / CR 77 / Desk - 15. - In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section 
( 2 ) of section 20 of the Maharashtra Lokayukta and Upa - Lokayuktas Act , 1971 ( Maha . XLVI of 1971 ) 
and of all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Maharashtra is hereby makes 
the following rules , further to amend the Maharashtra Lokayukta ( Conditions of Services ) Rules , 
1973 , as follows namely : 

1. Short title . These rules may be called the Maharashtra Lokayukta ( Conditions of Service ) 
( Amendment ) Rules , 2022 . 

2. In the Maharashtra Lokayukta ( Conditions of Service ) Rules , 1973 , in rule 2 after 
sub - rule ( 4 ) , the following sub - rule shall be added , namely : 

" ( 5 ) Furnishing . - The value of free furnishing ( including electrical appliances ) provided 
in the official residence allotted to the Lokayukta shall be as prescribed in the High Court 
Judges Rules , 1956 " . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. J. SAJANIKAR , 

Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २७ , २०२२ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४४ 

३ 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७ ९ . 

क्रमांक एलपीएल २०२१ / प्र.क्र . ७७ / कार्या- १५. – महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा 
महा . ४६ ) याच्या कलम २० च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( ब ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना 
याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमास महाराष्ट्र उप लोक आयुक्त ( सेवेच्या शर्ती ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र उप लोक आयुक्त ( सेवेच्या शर्ती ) नियम , १ ९ ७३ च्या नियम २ च्या उपनियम ( ४ ) नंतर पुढील प्रमाणे नियम 
घालण्यात येत आहे : 

( ५ ) फर्निचर . – उप लोक आयुक्त यांना पुरविण्यात आलेल्या अधिकृत निवासस्थानासाठी , मोफत फर्निचर ( विद्युत 
उपकरणासह ) याकरिता , उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती नियम , १ ९ ५६ यामध्ये विहित केल्यानुसार रक्कम अनुज्ञेय असेल " . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . ज . साजणीकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २७ , २०२२ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४४ 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 26th May 2022 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA LOKAYUKTA AND UPA - LOKAYUKTAS ACT , 1971 . 

No LPL . 2021 / CR 77/15 . In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section ( 2 ) of 
section 20 of the Maharashtra Lokayukta and Upa - Lokayuktas Act , 1971 ( Maha . XLVI of 1971 ) and 
of all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Maharashtra is hereby makes the 
following rules , further to amend the Maharashtra Upa - Lokayukta ( Conditions of Services ) Rules , 
1973 , as follows namely : 

1. Short title . These rules may be called the Maharashtra Upa - Lokayukta ( Conditions of 
Service ) ( Amendment ) Rules , 2022 . 

2. In the Maharashtra Upa - Lokayukta ( Conditions of Service ) Rules , 1973 , in rule 2 after 
sub - rule ( 4 ) , the following sub - rule shall be added , namely : 

" ( 5 ) Furnishing . - The value of free furnishing ( including electrical appliances ) provided 
in the official residence allotted to the Upa - Lokayukta shall be as prescribed in the High 
Court Judges Rules , 1956 " . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. J. SAJANIKAR , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


